“ वृक्ष लागवड आणि संगोपन ” यासाठी मराठी 
भाषा विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मर्यादेत आर्थिक तरतूद करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०४/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 
दिनांक : १६.११.२०१९ 


पहा: 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक साववि-२०१६/प्र.क्र.८० (भाग-२)/फ-११, 

दिनांक २५.७७.२०१८ . 
प्रस्तावना : 

महसूल व वन विभागाने पर्यावरणातील होणाऱ्या बदलामुळे प्रतिकुल होणाऱ्या परिणामांचा 
सामना करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. महसूल व वन 
विभागाच्या दिनांक २५.७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधून ०.५% मर्यादेत “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” 
यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यास नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने मान्यता दिलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने मराठी भाषा विभागाच्या “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” या कार्यक्रमासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

“वृक्ष लागवड आणि संगोपन” या योजनेस नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
खालीलप्रमाणे नवीन ळेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी क्र. झेडएफ-०३ Demand No. 2--०३ 
मुख्य लेखाशीर्ष २४०६ - वनीकरण व वन्यजीवन २४०६ - Forestry and Wildlife 
उप मुख्य लेखाशीर्ष | ०४- वनीकरण व पर्यावरण विकास ०४ - Afforestation and Ecology Development 
गौण शीर्ष १०१ - राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण | १०१ - National Afforestation and Ecology 
विकास कार्यक्रम Development Programme 
उप गटशीर्ष (००)(०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५ - | (००(०१) Tree Plantation and Conservation 


जमीनीवरील सजिव अंतर्गत) वृक्ष लागवड | under Sustainable Development Goal(Goal 
आणि संवर्धन (१००% राज्य योजना) | 94-Life of land) (१००% State scheme) 


(कार्यक्रम) (Scheme) 

उद्दिष्ट ०२- मजुरी 02 - Wages 
२१-पुरवठाव सामग्री २१ - Supplies and Materials 
२६ - जाहिरात व प्रसिध्दी २६ - Advertising and Publicity 


आठ अंकी सांकेतांक | (२४०६॥७७५) (280GA9(94) 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०४/अर्थसंकल्प 

सदरहू शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/१४४३, दिनांक 
१०.७.२०१९, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४१/व्यय-४, दिनांक १६.७.२०१९ व अनौ.संदर्भ 
क्र.१६६/२०१९/अर्थस-१४, दिनांक २०.९.२०१९ तसेच महाळेखाकार (लेखा व हकदारी)-१ महाराष्ट्र, 
मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा.१/मराठी भाषा विभाग/युओआर-७०/२०१९-२०/१०४२, 
दिनांक २१.८.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११६१७१६३९१६३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna 


A (2 चै r a a Srey Hae Arvind 


Gawde, C = IN, S= 


1 Maharashtra, O = 
A iV | Nn d Government Of 
Maharashtra, OU = 
Marathi Language 


G awde Date: 2019.11.18 17:32:55 


Date: 2 
(अपर्णा अ. गावडे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर. 

३) सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


8) सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी 

६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) संचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक विभाग), नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-संगणक कक्ष, व्यय-४, अर्थसं-१४),मंत्रालय, मुंबई. 

९) नियोजन विभाग (का.१४४३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) महसूल व वन विभाग (का.फ-११), मंत्रालय, मुंबई, 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, नागपूर. 
१२) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

१५) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 

१६) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 

१७) निवडनस्ती / संग्रहार्थ. 


YS  <->  -->- *-> ः->« hh 


पृष्ठ २ पैकी २ 


